अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प 
( भूवि ) विभाग, नांदेड व त्या अंतर्गत उपविभाग 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतारीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक 
३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.२२२/२०१८/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६/०४/२०१८. 


पहावे : १) पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), दि. ६/२/२००३. 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र मुदतवाढ २०१७/ (प्र.क्र.११७/२०१७)/मोप्र २, 
दि.०१/०३/२०१८. 
३) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांचे पत्र क्र. नांपाम/ आस्था.३/ 
धा-६१६७/१६३५, दि. ०८/०३/२०१८ चे पत्र व मुदतवाढ प्रस्ताव. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५/०३/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

अधिक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प ( भूवि ) विभाग, नांदेड व त्याअंतर्गत उपविभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेचा आकृतिबंधास सं.क्र. १ नुसार पाटबंधारे विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
आस्थापनेचा आढावा-आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला आहे. सं.क्र. २ नुसार नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ८८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदांना दि.०१/०२/२०१८ ते 
दि.२८/०२/२०१८ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. GH. ३ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
८८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदांना दि.०१/०३/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ या 
कालावधीचा मुदतवाढ प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. सं.क्र. ४ नुसार सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले 
आहेत. 
शासन निर्णय :- 

नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८८ पदांना (परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 93 
पदांना (परिशिष्ट-ब) दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत चालू ठेवण्यास पुढीन अटींच्या अधिन 
राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतीवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

8) पुढील प्रस्ताव विहित प्र-पत्रात प्रमाणपत्रासह जे त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर 


करण्यात यावे. 
4) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावरील कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


Cc 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.२२२/२०१८/मोप्र-२ 


यावर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा :- 


मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष २७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे, (००१) संचालन व प्रशासन, 
(०६) लाभक्षेत्र विकास आस्थापना, (०६) (०४) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, नांदेड 
(अनिवार्य) (२७०१ बी १९१) या लेखाशिर्षाखाली व इतर कार्यालयासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. आय-३ मुख्य 
लेखाशिर्ष २७०५, लाभक्षेत्र विकास, (००१) संचालन व प्रशासन, (१०) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे 
मंडळ, नांदेड, (०१) (०२) भुविकास कामे आस्थापना (अनिवार्य) (२७०५ ३६७६). 

हे आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५/०३/२०१८ 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०४२६१७२२२७४०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 
Abhay [९९५0130 | ०७४ ाळाळळ 


partment, postalCode=400032, st=Maharasht 
a 2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b0041f388e5397467 
Yed SI ka | 37bb907e6cc635bd0fd, cn=Abhay Keshaorao Ye 
Date: 2018.04.26 17:25:58 +05'30 


(अभय येडसीकर ) 
सहपत्र :परिशिष्टअव ब कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत सहपत्रासह :- 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

महाळेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

५. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 

६. कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (भुवि) विभाग, नांदेड. 

७. वित्त विभाग (व्यय-१२),मंत्राळय, मुंबई. 

८. मोप्र-२ कार्यासन संग्रहार्थ. 


Cc “८७ A -0 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.२२२/२०१८/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - अ 
शासन निर्णय, क्र. मुदतवाढ २०१८/प्र.क्र. २२२/२०१८/मो.प्र.२ 
दिनांक : २६/०४/२०१८ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापना एकूण ८८ पदे 
कालावधी दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ 


कार्यालयाचे नाव विभाग / उप विभाग 


पदनाम 


पदांची संख्या 


२. 


३. 


कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प 
(भू-विकास) विभाग, नांदेड 


कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता 


भांडारपाल 


सहाय्यक भांडारपाल 


विभागीय लेखापाल 


प्रथम लिपीक 


आरेखक 


शाखा अभि/क.अभि. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


सहा.आरेखक 


टंकलेखक 


संगणक 


लघुलेखक 


वाहन चालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


अ) एकुण 


उप विभागीय अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा 
प्रकल्प (भू.वि)उप विभाग क्र.१, नांदेड 


उप विभागीय अभियंता 


शाखा/क अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


स्था. अभियंता सहायक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 
(ब) एकूण 


-०| A] O}] CK} -0 | Of] A] OO] 9८ 


me) 
ios 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.२२२/२०१८/मोप्र-२ 


wa 


उप विभागीय अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प 
(भू.वि)उप विभाग क्र.,३ नांदेड 


-O 


उप विभागीय अभियंता 


शाखा/कनिष्ठ अभियंता. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


स्था. अभियंता सहायक 


वाहन चालक 


शिपाई 


OO} A] OO] CO] -0 | -0 । A] -0 | & 


चौकीदार 


7 
~~ 


ae) 
(९२९ 


(क) एकूण 


उप विभागीय अभियंता, पूर्णा आधुनिकोकरण 
उपविभाग क्र.३, हट्टा कम्प तुप्पा 


-0 


उप विभागीय अभियंता 


शाखा/कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


स्था. अभियंता सहायक 


वाहन चालक 


शिपाई 


Oo} A] -0। CK] -0 | -0 । A] Cf & 


चौकीदार 


ae) 
“ 


(S) एकूण 


oN 
ios 


सर्व एकूण (अ) + (ब) + (क) + (ड) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.२२२/२०१८/मोप्र-२ 


परिशिष्ट-ब 


शासन निर्णय, क्र.मुदतवाढ २०१८/प्र.क्र. २२२/२०१८/मो.प्र.२ 


दिनांक २६/०४/२०१८ चे सहपत्र 


कालावधी दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना एकूण पदे - १३ 


अ.क्र कर्मचा-याचे नाव पदनाम पदसंख्या । सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
शिळ २ ३ शिळे. उग प्‌. 
सर्वश्री 

ye | अरविंद लक्ष्मण टाक कारकुन ३१/०७/२०१९ 
Q  । बाजीराव गणपतराव इंगोले कारकुन ३१/०५/२०१८ 
३ | सुनिल धोंडोपंत कुलकर्णी कारकुन ३१/१२/२०१९ 
४ | दीपक लक्ष्मणराव मुधोळकर कारकुन ३१/१०/२०१९ 
५ | शिवराम बोधाजी पांडागळे कारकुन डे ३०/०४/२०१९ 
६ । मनोज त्रिबकराव पांडे कारकुन २९/०२/२०२४ 
७ । वसंत नागनाथराव कुलकर्णी कारकुन ३१/१०/२०१८ 
८ | मुसाखान इसाखान पठाण कारकुन ३१/०५/२०२३ 
९ । तुकाराम संग्राम जाधव कारकुन ३१/०५/२०१९ 
aa ० | हानमन्लु रामन्ना जज्जरवार अनुरेखक om q ३१/०७/२०२२ 

एकूण वर्ग - ३ Lae 
हि की १ । बबन दामाजी शेलगांवकर स्वच्छक ३१/०३/२०१८ 
१२ । नंदु बाळु अमृतवार स्वच्छक as 39/03/2098 
१३ | अशोक वैजनाथ कुलकर्णी मजूर | अ. | १ ३१/१२/२०२० 

एकूण वर्ग-४ 03 

एकूण पदे १३ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


